उप निबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदळलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७२/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ३० मे, २०१८. 


वाचा:- शासन निर्णय सहकार, पणन व TANT विभाग क्र. राजस २०१८/प्र.क्र. १७२/५-स दि.२४/५/२०१८ 
शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१),४(२),४(३),४(४) मधील तरतूदीनुसार सहकार विभागातील 
खाली नमूद केलेल्या उपनिबंधक,सहकारी संस्था,गट-अ या संवर्गातील दि.२४/५/२०१८ च्या शासन 
निर्णयातील श्री.के.एन.मांडे, उपनिबंधक,सहकारी संस्था यांची व्यवस्थापकिय संचालक,दि महाराष्ट्र स्टेट 
को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन लि.मुंबई यांच्या दि.२०/३/२०१८ व दि.२८/५/२०१८ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावाचे अनुषंगाने नागरी सेवा मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहेत-: 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव, दिनांक २४/०५/२०१८ । सुधारित पदस्थापनेचे पद व 
नुसार दिलेली पदस्थापना ठिकाण 
वि श्री. के.एन.मांडे, ___।उप निबंधक, सहकारी | उप निबंधक, सहकारी संस्था 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, संस्था,मुख्यालय,पुणे दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. 
क. मार्केटिंग फेडरेशन लि.मुंबई - 
विनंतीनुसार 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार 


आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. सदर बदली 
आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, पुणे यांनी करावी. 


३. सदर BCT तात्काळ अंमलात येतील . 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०११४३३३७१८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sudin Gaikwad 


॥ Of Maharasht ‘Co-Operation 


Marketing Tax Depart it, postalCode=400032, 
UAGIN GalKWad 0०2 
2.5.4.20=20315cd32e197cc2334676dbe 1 f09f90b2334eddf7e 
ikwad 


75d09609003b4 14273673, Sudi 
Date: 2018.06.01 14:34:02 +05'30' 


(डॉ.सुदिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७२/५-स 


३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर 

५. व्यवस्थापकिय संचालक,दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन लि.मुंबई 

६. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, 
सहकारी संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 

. सर्व संबधित अधिकारी 

१०. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मा.राज्यमंत्री (सहकार/ पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अपर मुख्य सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक. 

१४. अपर मुख्य सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१५. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१६. निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


